कोविड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असताना 
कोविड-१९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह सहाय्य मंजूर 
करण्याबाबत. 


कै.मारोती गणपतराव गवळे, सहाय्यक शिक्षक 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सकआ-२०२२/प्र.क्र.१२२/आस्था-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
तारीख : २५.०९.२०२३ 


वाचा :- १) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि. २९.०५.२०२० 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि. १४.०५.२०२१ 
३) आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांचा दि.२२.०४.२०२२ रोजीचा प्रस्ताव. 
४) शासन निर्णय क्रमांक : सकआ-२०२२/प्र.क्र.१२२/आस्था-२, दि.३१.०३.२०२३ 
५) आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.२९०८, दि.२४.०७.२०२३ 
प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या आस्थापनेवर 
कार्यरत असलेले कर्मचारी कै.मारोती गणपतराव गवळे (सहाय्यक शिक्षक) यांचा कोव्हिड संबंधित कर्तव्य 
पार पाडतांना कोरोना विषाणू संसर्गाने त्यांचा दि.३०/०४/२०२१ रोजी मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटूंबियांना 
रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेच्या सानुग्रह सहाय्यास मंजूरी देण्यात आली 
होती. तथापि, सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात तरतूद पुरेशी नसल्यामुळे आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 
यांच्याकडून सदर मयत कर्मचाड़ी यांचे कुटूंबियांना मंजूर करण्यात आलेले कोव्हिड-१९ सहाय्य 
अनुदानापैकी रु.२७,७४,१८४/- (अक्षरी रुपये सत्तावीस लाख चौऱ्याहत्तर हजार VHat चौर्‍्याऐंशी फक्त) 
इतकी रक्‍कम अदा करण्यात आली असून, उर्वरित रु.२२,२५,८१६/- (अक्षरी रुपये बावीस लाख पंचवीस 
हजार आठडो सोळा फक्त) इतकी रक्‍कम सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदीतून देण्याची 
विनंती संदर्भ क्र.५ च्या पत्रान्वये केलेली आहे. त्यानुसार कै.मारोती गणपतराव गवळे यांच्या कुटुंबियांना 
उर्वरित सानुग्रह अनुदानाची रक्‍कम अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय : 

वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २९ मे, २०२० अन्वये कोविड - १९ संबंधित कर्तव्य बजावतांना 
कोविड - १९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य लागू 
करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय PATH: सकआ-२०२२/प्र.क्र.१२२/आस्था-२ 


२. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील ARTA गणपतराव गवळे (सहाय्यक 
शिक्षक) यांचा कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य पार पाडतांना कोरोना विषाणू संसर्गाने दिनांक ३०.०४.२०२१ 
रोजी मृत्यू झाला आहे. 


३. प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने कै.मारोती गवळे यांच्या कुटुंबियांस मंजूर करण्यात आलेल्या 
रु.५०.०० लाख सानुग्रह अनुदानापैकी रु.२७,७४,१८४/- इतकी रक्‍कम अदा करण्यात आली असून, 
रु.२२,२५,८१६/- इतकी रक्‍कम अदा करावयाची शिलळुक आहे. सदर रक्‍्कमेपैकी सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतुदीनुसार रु.१९,२५,८१६/- (अक्षरी रुपये एकोणीस लाख पंचवीस हजार 
आठडो सोळा फक्त) इतकी रक्कम प्रदान करण्यास या आदेशाव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


४. प्रस्तुत खर्च मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
व इतर मागासवर्ग यांचे कल्याण, २७७ शिक्षण (०१) वसतिगृहे (१०) निवासी शाळा सुरु करणे (अजाऊयो) 
(कार्यक्रम) (२२२५-डी-११७), १३-कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाच्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२५१७११०६८२२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ता 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
339ed095cda2a544af43de4b681afa9aS 
1८०१64 


७92१3०0 bebab, 


726९! 
79208454FA5609FCBFBESAS9A44EC2402F38 
7AA627CD8748B6D2CFDDF68B76C6, cn=SATISH 
KHAIRMODE 
2023.09.25 17:14:41 +05'30 


(सतीठा खैरमोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र £ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 

प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, लातूर. 

सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, लातूर. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातुर. 

६. मुख्याध्यापक, अनुसुचित जाती व नवबौध्द मुलांची शासकीय निवासी शाळा, मरशिवणी, 
ता.अहमदपूर, जि.लातूर. 

७. DARTH गणपतराव गवळे यांचे वारसदार (मार्फत सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
विभाग, लातूर) 

८. आस्था-२ निवडनस्ती. 


Cc “७० AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


